तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय / अझ्ञासकीय अनुदानित व विद्यापीठ 
विभाग किंवा विद्यापीठ संचलित व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्हता, शर्ती आणि 
सामाईक प्रवेशा परीक्षा व केंद्रीभूत waar 
प्रक्रीयेच्या नियमामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : टीईएम-२०१९/प्र.क्र.४६/तांशि-४ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ४ जून, 2098 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक टीईए-२०१६/ 
प्र.क्र.४७३/१६/तांशि-४, दि. 24 एप्रिळ, २०१७ 

2) मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका ()क्रमांक २३४२/२०१८ 
मध्ये दिनांक २७ जुले,२०१८ रोजी दिलेले आदेश. 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २-अ/एडीएम/२०१९/७३, 
दिनांक १९ जानेवारी,२०१९ 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २-अ/एडीएम/२०१९/१५३, 

दिनांक ७ फेब्रुवारी,२०१९ 


शासन निर्णय : 


संदर्भाधिन दिनांक २५ एप्रिळ,२०१७ च्या शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट ६ 


पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे :- 


परिशिष्ट-६ 


संस्थेचा प्रकार 


केद्रीभूत प्रवेशा फेरीसाठी जागांची संख्या मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या - 
NRI टक्केवारीप्रमाणे उमेदवारांच्या जागा वगळून 


केद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 


महाराष्ट्र राज्यातील | MRIs भारतीय अल्पसंख्याक 
उमेदवारांसाठी जागा स्तरावरील जागा कोटा जागा 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.४६/तांशि-४ 


व्यवस्थापनश्ास्र अभ्यासक्रमासाठी 
| (अ)झासकोय / शासन | (अ)१ स्वायत्त - 
अनुदानित / विद्यापीठ | ८५ टक्के राज्यस्तरीय (a9 व 
विभाग (32 बिगर स्वायत्त आणि विद्यापीठ र 
(अल्पसंख्याकासाठी । विभाग- नी यो 
: 4 cd 
च्या संस्था वगळून) | मूळ विद्यापीठासाठी ७० टक्के व र काही नाही 
अन्य विद्यापीठासाठी १५ टक्के 
(बोएसएनडी टी (ब) ८५ टक्के राज्यस्तरीय (ब) १५ टक्के 
विद्यापीठ 


२. तसेच संदर्भाधिन दिनांक २५/४/२०१७ च्या शासन निर्णयासोबतच्या Schedule मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


१) Schedule IV च्या शिर्षकामध्ये “For First Year of Under Graduate Degree Course” ऐवजी “For 
First Year of Under Graduate Degree Courses and Pharm D Course” अशी सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 

2) Schedule V मध्ये 


“(i) Lateral Entry Seat : 20% of sanctioned Intake for Engineering and Technology and 10% 
of sanctioned intake for Pharmacy, which will be over and above, Supernumerary to the 
approved Intake. ” 

या ऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


“(i) Lateral Entry Seats : As per the norms of appropriate authority issued from time to time, 


which will be over and above, Supernumerary to the approved Intake.” 


३) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 5918008 VI मधील कोष्टकात क्रमांक २ व 3 चे aH “For 


Engineering and Technology, Hotel Management and Catering Technology and Pharmacy 
Courses” ऐवजी “For Engineering and Technology, Hotel Management and Catering 


Technology, Pharmacy, Planning and Pharm D (Post Baccalaureate) ” असे सुधारीत करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.४६/तांशि-४ 


४ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 5918008 Vi मधील कोष्टक क्रमांक ६ “Direct 
Admission to Second Year of Computer Application Courses” वगळण्यात येत आहे. 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे 5501800॥8'५॥ चा अंतर्भाव करण्यात येत आहे :- 


Schedule-Vil 
(For Direct Admission to Second Year of Computer Application Course) 
The distribution of seats available shall be notified on the website before submission 
of option form of Centralised Admission Process (CAP). 


(i) Lateral Entry Seats: As per the norms of appropriate authority issued from 
time to time, which will be over and above, Supernumerary to the 
approved Intake. 

(ii) Vacant Seats: The seats, within the sanctioned intake, which remained 
vacant during previous year. 

(iii) Separate Division in Direct Second Year: These seats shall be as sanctioned 
by All India Council for Technical Education. 


Sr. CAP seats as % of Sanctioned Intake or 
No. | Type of Institution | (Lateral Entry Seats + Vacant Seats)Excluding NRI Quota 
Maharashtra State All India Minority Quota 
Candidates Seats Seats 
1 Government/ Autonomous & Non - - 
Government Autonomous 
Aided Institutions (i) 100 % of (Lateral 
Entry Seats + 
Vacant Seats), 
State Level 


(ii) Separate 
Division: 100% of 
Sanctioned 
Intake, State 


Level 
2 University Autonomous & Non “a शि 
Department / Autonomous 


SNDT University 100 % of (Lateral Entry 
Seats + Vacant Seats), 
State Level 


Autonomous & Non 15% शि 
Autonomous 
Separate Division: 85% 
of Sanctioned Intake, 
State Level 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.४६/तांशि-४ 


३. तसेच दिनांक २५/४/२०१७ च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद-३ मधील शासकीय / 
अशासकीय अनुदानित व विद्यापीठ विभाग व विद्यापीठ संचलित व्यवस्थापन शैक्षणिक 
संस्थांमधील केंद्रीभूत प्रवेशाच्या अंतिम फेरीनंतर रिक्‍त झालेल्या / राहिलेल्या जागांवर 
सक्षम प्राधिकारी संगणकीय प्रणालीव्दारे एकत्रितपणे सामाईक प्रवेश करण्याची तरतूद 
वगळण्यात येत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१९०६०४१७२८३५१७०८ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


SANJAY AUDUMBAR : 
DHARURKAR 


( संजय औ. धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा तथा सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ८ वा मजला, न्यु 
एक्सलसिअर इमारत, ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई yoo ००१ 

२. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्वी 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

७. सर्व प्राचार्य, शासकीय /अझासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र/ 
वास्तुशास्त्र/ व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने (संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई 
यांचेमार्फत 

८. निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


